ii (शहर) पूर्व येथे उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी दर्जाचे नवीन कार्यालय सुरु 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र- एमव्हीडी-०७१०/प्र.क्र.-३४ २/परि-४ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - २४ ऑगस्ट, २०११. 


वाचा :- परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआ/न.का/नागपूर-पूर्व/का.क.१०/ 
जा.क्र.६००१, दि.१६.५-२०११. 

प्रस्तावना :- नागपूर शहरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात उत्तर, दक्षिण, पूर्व ब मध्य भागातील जनतेला शहराच्या 
मध्य ठिकाणी परिवहन कामकाजासाठी यावे लागते. तसेच सध्याच्या कार्यालयातील उपलब्ध जागा व कर्मचारी 
लोकसंख्येच्या दृष्टीने कमी पडतात. त्यामुळे नागपूर मधील जनतेची गैरसोय होते. नागपूर शहराची सीमा, लोकसंख्या व 
वाहनाची संख्या लक्षात घेता सध्या अस्तित्वात असलेल्या परिवहन कार्यालयाचे २ भाग करुन, नागपूर शहराच्या पूर्व 
भागात नवीन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाचे कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय : नागपूर (शहर) पूर्व येथे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाचे नवीन कार्यालय सुरु करण्यास 
याद्वारे शासन मंजूरी देत आहे. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) पूर्व या कार्यालयाच्या भौगोलिक 
परिक्षेत्रात नागपूर शहरामधून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या पूर्व बाजूस असलेला नागपूर शहराचा भाग राहील. 


२. नवनिर्मित उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (शहर) पूर्व या कार्यालयासाठी खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे ३५ पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


| अ.क्र. | वेतन संरचना पद संख्या 
v 
\9 
टं 


मकी. तत 
र उ 
न 
, 


g 
R 
3 
& 
द्‌ 
९ 


शिपाई ४४७०-७४४० + TST Woo 
४४७०७४४ उ Hed २३० 


य ण 


३. सदरचे नवीन कार्यालय सुरु करण्यासाठी, सध्या खाजगी जागा भाडे तत्वावर घेण्यास याद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. याबाबतची सर्व कार्यवाही परिवहन आयुक्तांनी तात्काळ करावी. 


v. सदर नवनिर्मित कार्यालयासाठी २ नवीन वाहनांना मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर ated घेण्यापूवी 
वाहन आढावा धोरण समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 
&. या कार्यालयासाठी येणारा अंदाजात आवती रु.२८.६३ लक्ष व अनावती रु २६.३५ लक्ष असा 


एकूण रु.५४.९८ लक्ष इतक्या खर्चाची तरतूद आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे करुन देण्यात येईल. 
याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांनी शासनास सादर करावा. तोपर्यंत सदर खर्च उपलब्ध कार्यालयीन खर्चातून 
भागविण्यात यावा. 


द उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) पूर्व यांना सदर कार्यालयाचे प्रमुख तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून मुंबई वित्तीय नियमावली, १९५९ व महाराष्ट्र कोषागार नियम, 
१९६८ नियम १५ (३) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांचा ते वापर करुन शकतील. 


७. सदर उप प्रादेशिक कार्यालय सुरु करण्याकरिता येणारा खर्च मागणी क्र.बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०४९ वाहनांवरील कर - (००)००१ संचालन व प्रशासन (०२) प्रादेशिक कार्यालये - (०२) (०१) प्रादेशिक कार्यालये 
दत्तमत (योजनेतर) (२०४१ ००३६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा 


८ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०८/११/व्यय-८, दि.५.७.२०११ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसारनिर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाची वेबसाईट www.maharashtra.gov.in याबर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. il 
(भि.राःवाढवे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व प्रादेशिक परिबहन कार्यालये, 

सर्ब उप प्रादेशिक परिबहन कार्यालये, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-८/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 
PUTA व कोषागरे, संगणक कक्ष, ५ बा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती, परि-४. 


